पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त 
पोलीस अधिक्षक अकोला यांच्या कार्यक्षेत्रातील 

" सिव्हील लाईन" पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन 

* खदान " नदीन पोलीस ठाणे निर्माण करणेबाबत. 


'गृह विभार 
शासन निर्णय क्र. पीओपस-२२०९/३५/प्र.क्र. ४ ४/णेल-३ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo २3२ दिनांक १ जून, २००९ 


वाचाः- १) अपर पॉलीस महासंचालक rae), पोलीस महासंचालक त्कायांलय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं”२६ 
अ/४७/अकोला (सिव्हील लाईन)/६७/०? दिनांक १०.२.२००९ 


प्रस्तावना:ः- | 
अकोला शहरातील वाढती लोकसंख्या व नवीन वसाहती यामुळे गुन्हयामध्ये झालेली लक्षणिय बाढ ही बाब 
विचारात घेता कायदा ब सुव्यवस्था राखण्यासाठी ब गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्याच्या" सिव्हील लाईन " 
पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन "खदान" पोलीस ठाणे निर्माण करण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णयः- 

| बरील प्रस्ताबाचा सर्बांगण विचार करुन पोलीस अधिक्षक, अकोला यांचे कार्यक्षेत्रातील " सिव्हील लाईन ” 
पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन पोलीस अधिक्षक, अकोला यांचे आस्थापनेवरील उपलब्ध मनुष्यबळातुन " खदान " 
पीलीस ठाणे निर्माण करण्यास व यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पोलीस दलासाठी निर्माण करण्यात येत 
असलेल्या पदनिर्मितीच्या चौथ्या ब पाचव्या टप्यामध्ये प्रस्तावित करुन निर्माण करण्यास या निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २००९०६११२३६३१००१ असा आहे. | 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


नखे 
Cas 
(प्र.मो. बानखडे) 


डग कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
W ? 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

fasts पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र अमराबती. 

पोलीस आयुक्‍त, अमरावती. 

- पोलीस अधिक्षक, अकोला. 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षण-१) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

निवड नस्ती (पोल-३) 


D:\Bhoite २००९ ७58 २००९९. ९, for Khadan Police Thane १.६-०२.1७७ 


